“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत 
“स्वराज्य महोत्सव”उपक्रम राबविण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२२ 


वाचा :- १) या विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण ८२२२/प्र.क्र. ११० 
(भाग-२)/सां.का.४, दिनांक २० जून, २०२२ 
२) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र 
क्र.सांकास/१४०६, दिनांक २७ मे, २०२२ 


प्रस्तावना :- 


भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, देशात 
सर्वत्र "आजादी का अमृत महोत्सव" या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत आहे. १५ ऑगस्ट, 
२०२३ पर्यंत सुरू राहणाऱ्या या उपक्रमांतर्गत विविध कार्यक्रम, विविध पातळीवर आयोजित 
करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्यातही या उपक्रमांतर्गत विविध पातळीवर कार्यक्रमांचे 
आयोजन सुरू आहे. सदर महोत्सवाच्या आखणी, नियोजन व प्रभावी अंमलबजावणी 
याकरिता केंद्र शासनाच्या धर्तीवर मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळी धोरण समिती 
तसेच मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर समिती व मा. मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी अंमलबजावणी समिती व मा. पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 
जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. दि.१७.०२.२०२२ रोजीच्या कोअर 
समितीमधील बैठकीत समितीच्या मान्यवर सदस्यांनी “स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” या 
उपक्रमांतर्गत आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमासंदर्भात विविध सूचना केल्या होत्या. या 
सुचनेपैकी एक महत्त्वाची सूचना म्हणजे स्वातंत्र्याचा “स्वराज्य महोत्सव” साजरा करावा, 
अशी होती. त्यास अनुसरुन राज्यात दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२२ ते १७ ऑगस्ट, २०२२ या 
कालावधीत (अ) राज्यस्तरावर, (ब) जिल्हा स्तरावर, (क) तालुका स्तरावर, (ड) ग्रामस्तरावर 
"स्वराज्य महोत्सव" अंतर्गत विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

भारतीय स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या गौरवशाली पर्वानिमित्त 
दिनांक १२ मार्च, २०२१ ते दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीत “आजादी का अमृत 
महोत्सव” या उपक्रमाचे आयोजन करण्याबाबत केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना कळविले आहे. 
त्यानुसार राज्यात सदर कालावधीमध्ये “भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साजरा 
करण्याबाबत शासन निर्णय/शासन परिपत्रक / शासन परत्रांद्वारे यापूर्वीच वेळोवेळी सूचना 
दिलेल्या आहेत. जनतेच्या मनात स्वातंत्र्य लढ्याच्या स्मृती तेवत राहाव्यात व देशभक्तीची 
जाज्वल भावना कायम स्वरुपी मनात राहावी व त्याचे संस्मरण व्हावे या उद्देशाने भारतीय 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” अंतर्गत दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२२ ते दिनांक १७ ऑगस्ट, 
२०२२ या कालावधीमध्ये राज्यात "स्वराज्य महोत्सव" अंतर्गत विविध उपक्रम / कार्यक्रम 
राबविण्याचे निश्चित केळे आहे. “स्वराज्य महोत्सव” अंतर्गत (अ) राज्यस्तर, (ब) जिल्हास्तर, 
(क) तालुका स्तर, (ड) ग्रामस्तरावर आयोजित करावयाच्या विविध उपक्रम / कार्यक्रम यांचे 
स्वरुप परिशिष्ट “अ”, “ब”, “क” व “ड” मध्ये निश्चित केळे आहे. त्यानुसार “स्वराज्य 
महोत्सव” अंतर्गत विविध कार्यक्रम / उपक्रमाचे यडास्वीरित्या जास्तीत-जास्त 
जनसहभागातून आयोजन करण्यात यावे. 

२. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०२२०६३०१४२५५०२८२३ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


का VILAS RAMRAO 
सोबत - GRATE - a, ब, क, ड THORAT 


(विलास रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) / मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

७. सर्व पोलीस आयुक्‍त 

८. सर्व जिल्हाधिकारी 

९. सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

१०.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११.सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका 

१२.सर्व मुख्याधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत 

१३.सर्व पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी 

१४.पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाली सर्व क्षेत्रिय अधिकारी 

१५.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१६.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


(शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४, दि. ३० जून, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट) 
"स्वराज्य महोत्सव " अंतर्गत राज्य स्तरावरील कार्यक्रमांचे नियोजन 


शास्त्रीय संगित व esas कलांमधील थोर व्यक्‍ती, राजकीय 
व सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या थोर व्यक्‍ती, आरोग्य, 
विज्ञान, अर्थकारण, पत्रकारिता, विधी, शिक्षण, व्यवसाय, 
प्रशासन, इत्यादी क्षेत्रातील मान्यवरांना पाचारण करण्यात 
येईल. बैठकीमध्ये “महाराष्ट्र काल आज व Ver यावर चर्चा 
करुन मान्यवरांचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल. 


परिशिष्ट- अ 
कार्यक्रमाचे अमलबजावणी नियंत्रक 
ioe कार्यक्रमाची थोडक्यात रुपरेषा करणारे अधिकारी अधिकारी 
/ कर्मचारी 

समुह महाराष्ट्रातील सर्व शाळा / विद्यापीठ व महाविद्यालय / | सामान्य प्रशासन 
राष्ट्रगान शैक्षणिक संस्था यामधून दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी | विभाग 

११.०० वाजता एकाच वेळी राष्ट्रगीत गायन होईल. सर्व | - शालेय शिक्षण 

शासकीय / निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी | विभाग 

यामध्ये सामील होतील. तसेच राज्यातील नागरिकांनाही या |- उच्च व तंत्र 

वेळी ज्या ठिकाणी असतील त्या ठिकाणी उभे राहून राष्ट्रगीत | शिक्षण विभाग 

गायनास्तव आवाहन करावे. यामुळे या उपक्रमाव्दारे एक 

विश्वविक्रम करता येईल. 
आयकॉनिक | १५ ऑगस्ट रोजी एन.एस.डी.एस. डोम गिरगाव या ठिकाणी हा । सांस्कृतिक कार्य । सांस्कृतिक 
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. yoo कलाकार व आधुनिक | संचालनालय कार्य विभाग 
कार्यक्रम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हा भव्य कार्यक्रम साकारला जाईल. 

तीन मजली स्टेज तयार करुन आकर्षक प्रकाश योजना, नेपथ्य 

व सजावट करण्यात येईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 

महाराष्ट्र ते आजचा महाराष्ट्र हा प्रवास उलगडून दाखविण्यात 

येईल. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, 

जिजाऊ मॉंसाहेब इ. थोर व्यक्‍्तीमत्वांपासून ते आतापर्यंतच्या 

थोर व्यक्तींचा महाराष्ट्राच्या जडणघडणीतीळ सहभाग यावर 

प्रकाश टाकण्यात येईल. या मध्ये खाळील बाबींवर भर देण्यात 

येईल :- 

१.भारतीय स्वातंत्र्यात महाराष्ट्राचे योगदान 

२.संयुक्‍्त महाराष्ट्र चळवळ व महाराष्ट्र 

निमिर्ती 

३.साठ वर्षात महाराष्ट्राने केलेली प्रगती 

४.महाराष्ट्राचे कला व संस्कृती वैभव 

५.महाराष्ट्र नाट्य व चित्रपट 

६. महाराष्ट्राची सर्वांगीन प्रगती 

७.भविष्यातील महाराष्ट्र 

८.महाराष्ट्रातील अनसंग हिरोज्‌ 

९.समाजसुधारकांचा महाराष्ट्र 

१०.महाराष्ट्राची भक्‍ती संस्कृती व लोककला 
विधानसभा व । विधानभवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये विधानसभा व विधान | विधीमंडळ संसदीय 
विधान परीषद | परिषदेच्या सदस्यांसाठी ९ ऑगस्ट रोजी एकत्र बैठक सचिवालय व | कार्य विभाग 
एकत्र बैठक | आयोजित करणे. या बैठकीमध्ये भारतरत्न, पद्यविभुषण व | संसदीय कार्य 

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार्थी, नाटक, चित्रपट व लोककला, विभाग 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


४ | लाईट अंड | गेट वे ऑफ इंडिया या वास्तूवर लेजर शो चे (लाईट अंड | सांस्कृतिक कार्य | सांस्कृतिक 
साऊंड साऊंड प्रोजेक्ान) उद्घाटन करण्यात येईल. ५ वर्षे निरंतर सुरु | संचालनालय कार्य विभाग 
WTR aM | राहणाऱ्या या लेजर शोचे रोज सायंकाळी अर्धा तास प्रोजेक्हान 

करण्यात येईल. यामधून “Al मुंबई बोलतेय', 'महाराष्ट्राचा 
समृद्ध सांस्कृतिक वारसा', 'महाराष्ट्राची चौफेर प्रगती' व 
“महाराष्ट्राचे स्वातंत्र्यळढ्यातीलळ योगदान' यावर प्रकाशा 
टाकण्यात येईल. ठराविक कालावधीनंतर विषयांची पुनर्रचना 
करुन नवीन विषय प्रोजेक्हनमध्ये दाखविण्यात येतील. 
आधुनिक तंत्रज्ञान व मोबाईल अँप्लिकेशानचा वापर करुन हा शो 
विविध भाषांत अनुभवता येईल. यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेला 
सुरुवात झालेली आहे. 

५ | गिरगाव स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त गिरगाव चौपाटी येथे व | सांस्कृतिक कार्य | सांस्कृतिक 
चौपाटीवर शक्य झाल्यास वरळी-वांद्रे Mow सारख्या महत्वाच्या । संचालनालय कार्य विभाग 
आकर्षक वर्दळीच्या ठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात येईल. 
विद्युत 
रोषणाई 

& कॉफीटेबल महाराष्ट्रातील भारतरत्न विजेते व महाराष्ट्रभूषण पूरस्कार प्राप्त | सांस्कृतिक कार्य । सांस्कृतिक 
बूक प्रकाहन | मान्यवर aad दर्शन घडविणाऱ्या सचित्र कॉफीटेबल | संचालनालय कार्य विभाग 

बूकचे अनावरण करण्यात येईल. 

७ | महाराष्ट्राचे | महाराष्ट्रातील प्रथमपासून ते आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री यांच्या | सांस्कृतिक कार्य | सांस्कृतिक 
मुख्यमंत्री कार्याचा आढावा घेणारे सचित्र कॉफीटेबळ बूकचे अनावरण | संचालनालय कार्य विभाग 
कॉफीटेबळ | करण्यात येईल. संयुक्‍त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री 
बुक यांच्यापासून हा प्रवास सुरु होईल ते आजतागायत 

८ | हीरक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेस ६० वर्षे पुर्ण झाल्याच्या | सांस्कृतिक कार्य | सांस्कृतिक 
महोत्सवी पार्श्वभूमीवर हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र निमित्त आजपर्यंतची | संचालनालय कार्य विभाग 
महाराष्ट्र महाराष्ट्राची प्रगती, सर्वांगीन प्रगतीचा लेखाजोखा यावर 
निमित्त ६० | अधारित राज्यातील ६० मान्यवर लेखक/ संपादक यांच्या ६० 
मान्यवरांच्या | लेखाचे प्रकाशन करण्यात येईल. 

६० लेखांच्या 
ग्रंथाचे 
प्रकाशन. 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


(शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ दि. ३० जून, २०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट) 


"स्वराज्य महोत्सव " अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील कार्यक्रमांचे नियोजन 
परिशिष्ट-ब 


(मा. जिल्हाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली सदर उपक्रम राबविण्यात यावा.) 


अ.क्र. । कार्यक्रमाचे नाव कार्यक्रमाची थोडक्यात रुपरेषा 

१. | हुतात्मा स्मारके सुशोभीकरण जिल्ह्यातील सर्व हुतात्मा स्मारकांचे सुशोभिकरण करण्यात यावे. 

२. | स्थानिक स्वराज Ger fears सभा । जिल्ह्यांतर्गत नगरपालिका/ महानगरपालिका /जिल्हापरिषद / 
नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या विशेष सभांचे 
आयोजन करण्यात यावे 

३. | जिल्हा ठिकाणी तिरंगा बलून सोडणे | स्वातंत्र्यदेनी जिल्हास्तरावरुन मुख्यालयाच्या ठिकाणी तिरंगी 
रंगाचे बलुन आकाशात सोडणे अपेक्षित आहे. 

४. | सस्ते संग्रहालय जिल्ह्यातील अनाम वीर,स्वातंत्रय चळवळीतील हुतात्मे यांचे 
दुर्मिळ फोटो व त्याच्या कार्याची माहिती गावातील रत्याच्या 
कडेला लावण्यात यावी. 

५. | डिस्ट्रिक्ट डिजिटल रिपॉसिटरी जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यकाळीन माहिती अथवा ऐतिहासिक 
ठिकाणची माहिती तयार करण्यात यावी. 

६. | फ्रिडम जॉईन (प्रभात फेरी) स्वातंत्र्यदिनी प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात यावे. या प्रभात 
फेरीत सर्वाचा सहभाग करुन घ्यावा. 

७५ फुट उंचीचा राष्ट्रध्वज जिल्ह्याच्या मुख्यालयी ७५ फुट उंच राष्ट्रध्वज उभारण्यात यावा 

एन सी सी/ एनएस एस सायक्लोथॉन | स्वातंत्र्यदिनी एन.सी.सी./ एन.एस.एस. कॅडेट चे संचलन 

/मॅरेथॉन करण्यात यावे. तसेच Wiel, मॅरेथॉनचे जिल्ह्याच्या 
मुख्यालयी आयोजन करण्यात यावे. 

९. | विविध स्पर्धा निबंध/ वक्‍्तृत्व/ शालेय/महाविद्यालय स्तरावरुन विविध स्पर्धा, निबंध, वक्तृत्व, 

चित्रकला चित्रकला स्पर्धांचे आयोजन करण्यात यावे. 

१० | वारसा स्थळ पदयात्रा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक ठिकाणी पदयात्रा काढण्यात यावी. 

११ | प्रदर्शने जिल्ह्यातील स्वातंत्रय चळवळीशी निगडीत चित्रांचे प्रदर्शन 
भरवण्यात यावे. 

१२ | हर घर तिरंगा ११ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य 
महोत्सवानिमित्त प्रत्येक नागरिकाने आजादी का अमृत महोत्सव 
हर घर तिरंगा या उपक्रमात सहभागी होणे आवश्‍यक राहील. 

१३ | विद्यापीठ स्तरावर कार्यक्रम ९ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवानिमित्त 
जिल्ह्यातील विद्यापीठात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात 
यावे. (कार्यशाळा/चर्चासत्रे/विविध स्पर्धा/जाणीव जागृती इ.) 

१४ | अनसंग हिरो बुकलेट जिल्ह्यातील अनाम वीर, हुतात्मा, शाहिद यांची माहिती सह 
सचित्र अनसंग हिरो बुकळेट तयार करण्यात यावी. 

१५ | सांस्कृतिक कार्यक्रम ९ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवानिमित्त 
जिल्ह्यात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात 
यावे. 

१६ | आजादी का अमृत महोत्सव आकाम | ९ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवानिमित्त 


(AKAM) लोगो शासकीय इमारतीवर 
लावणे 


जिल्ह्यातील शासकीय इमारतींवर आजादी का अमृत महोत्सवी 
लोगो लावावा. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


१७ | पुरातत्व दृष्ट्या महत्वाची स्थळे | जिल्ह्यातील पुरातत्वहृष्ट्या महत्वाच्या वारसा स्थळांची स्वच्छता 

स्वच्छता करण्यात यावी. 

१८ | कार्यालयांची स्वच्छता ९ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य महोत्सवानिमित्त 
कार्यालयांची स्वच्छता करण्यात यावी. 

१९ | पुरातत्व/वारसास्थळे दत्तक योजना | जिल्ह्यातील पुरातत्वदृष्ट्या महत्वाच्या वारसा स्थळे देखभाल 
करण्याकरिता ऐतिहासिक वारसा जपवणूक करणाऱ्या संस्थाना 
दत्तक देण्यात यावी. 

२० | संविधान स्तंभ जिल्ह्याच्या मुख्यालयी संविधान स्तंभाची उभारणी करण्यात 
यावी. 

२१ | लामणदिवा जिल्ह्याच्या मुख्यालयी शासनमान्य लामणदिवा लावणे अपेक्षित 


आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


(शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४, दि. ३० जून, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट) 
"स्वराज्य महोत्सव " अंतर्गत तालुका स्तरावरील कार्यक्रमांचे नियोजन 


परिशिष्ट- क 


(तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली सदर उपक्रम राबविण्यात यावा.) 


अ.क्र. | कार्यक्रमाचे नाव कार्यक्रमाची थोडक्यात रुपरेषा 

me . | स्थानिक स्वराज्य संस्था | स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या विशेष सभांचे 

विशेष सभा आयोजन करण्यात यावे. 

२. | वृक्षारोपण / वृक्ष लागवड ।तालुकास्तरावर mee कार्यालयात 
वृक्षारोपन करण्यात यावे. 

३. | वारसास्थळ /पुरातत्व | तालुकयातील पुरातत्वहृट्या महत्वाच्या वारसा 

दत्तक योजना स्थळे देखभाळ करण्याकरिता ऐतिहासिक 
वारसा जपवणूक करण्याऱ्या संस्थाना दत्तक 
देण्यात यावी. 

8 । ७५ फुट उंचीचा राष्ट्रध्वज | तालुक्याच्या मुख्यालयी ७५ फुट उंच राष्ट्रध्वज 
उभारण्यात यावा 

५ ।विविधस्पर्धा शालेय/महाविद्यालय स्तरावरुन विविध स्पर्धा, 
निबंध, वक्तृत्व, चित्रकला स्पर्धाचे आयोजन 
करण्यात यावे. 

६ । सांस्कृतिक कार्यक्रम ९ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य 
महोत्सवानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात यावे. 

७ | Ter orn ९ ते १७ ऑगस्ट 2022 या कालावधीत स्वराज्य 

(AKAM Logo ) महोत्सवानिमित्त तालुक्यातील शासकीय 
इमारतीवर आजादी का अमृत महोत्सवी लोगो 
लावावा. 

८ | स्वच्छता मोहिम ९ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य 
महोत्सवानिमित्त कार्यालयांची स्वच्छता 
करण्यात यावी. 

९ | संविधान स्तंभ तालुक्याच्या मुख्यालयी संविधान स्तंभाची 
उभारणी करणे अपेक्षित आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


(शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४, दि.३० जून, २०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट) 


परिशिष्ट-ड 


"स्वराज्य महोत्सव " अंतर्गत वार्ड / ग्राम स्तरावरील कार्यक्रमांचे नियोजन 


(तहसिलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाळी सदर उपक्रम राबविण्यात यावा.) 


दिनांक कार्यक्रमाचे | कार्यक्रमाची थोडक्यात रुपरेषा अमंलबजावणी | नियंत्रक 
नाव करणारे अधिकारी 
अधिकारी / 
कर्मचारी 
दिनांक ८ | विशेष दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रत्येक ग्रामपंचायतीत | ग्रामसेवक, गट विकास 
ऑगस्ट ग्रामसभा/ विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात येईल. या अधिकारी 
२०२२ वार्ड सभा ग्रामसभेत आजादी का अमृत महोत्सव या विषयावर | वार्ड अधिकारी | नगर 
सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. आजादी का अमृत पालिका / 
महोत्सव अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाने करावयाची महानगर 
कार्यवाही याबाबत सविस्तर निवेदन प्रस्तुत करण्यात पालिका 
येईल. दिनांक ९ ऑगस्ट ते १७ ऑगस्ट या कालावधी 
दरम्यान स्वराज्य महोत्सव तयारीसाठी ग्रामस्थ व 
प्रशासन यांनी कोणत्या गोष्टी करायच्या यावर चर्चा 
होईल. “हर घर Ser हा उपक्रम प्रत्येक नागरिक 
राबवेल, याविषयी ग्रामसभेत सुचना देण्यात येतील. 
या उपक्रमांतर्गत देशपातळीवर, राज्य पातळीवर, 
जिल्हा पातळीवर सुरू असलेल्या कार्यक्रमांची माहिती 
देण्यात येईल. अमृत महोत्सवाचे महत्व विशद करून 
त्यामध्ये विशेषत्वाने ज्येष्ठ नागरिक fear विद्यार्थी 
यांनी सहभाग घेण्याबाबत आवाहन करण्यात 
येईल.झेंडयाच्या उपलब्धतेविषयी माहिती देण्यात 
येईल. 
दिनांक ९ | हर घर ९ ते १७ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत स्वराज्य | सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायत 
ऑगस्ट तिरंगा/ महोत्सवानिमित्त ग्रामसभेत चर्चा व ठराव झाल्याप्रमाणे 
२०२२ सडा - रांगोळी | प्रत्येक नागरिकाने आजादी का अमृत महोत्सव 
/ उपक्रमात सहभागी होणे आवश्‍यक राहील. 
घराला प्रत्येक नागरिकाने घरासमोर सडा-रांगोळी करावी, | गृहिणी ग्रामपंचायत 
तोरण/ घराला तोरण बांधावे, घरावर तिरंगा झेंडा फडकवावा 
प्रभात फेरी आणि गावातील प्रत्येक कार्यक्रमात सहभागी व्हावे. 


हर घर तिरंगा या उपक्रमांतर्गत गावातील प्रत्येक 
घरावर भारताचा तिरंगा फडकवला जाईल यासाठी 
ग्रामपंचायतीने पुरेशा राष्ट्रध्वजांची व्यवस्था करणे 
आव्यक आहे. प्रत्येक नागरिकांनी राष्ट्रध्वज विकत 
घेऊन आपल्या घरावर फडकवा, सदर राष्ट्रध्वजाची 
संहिता लक्षात घेऊन प्रत्येक घरावर राष्ट्रध्वज 
फडकवणे अपेक्षित आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


दिनांक ९ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


स्वातंत्र्य 
सैनिकांचे 


गावातील वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक व स्वातंत्र्य सैनिकांचे 


ग्रामसेवक, 


मार्गदर्शन अमृत महोत्सव औचित्य साधून गावातील 


मार्गदर्शन 


ज्येष्ठ मंडळींनी व स्वातंत्र्यसैनिकांनी गावकऱ्यांना 
मार्गदर्शन करणे अपेक्षित आहे. यासाठी गावातील 
जेष्ठ मंडळींना एकत्र बोलावून त्यांचा सत्कार करणे 
तसेच स्वातंत्र्याशी निगडित व्यक्‍तीने पाचारण करुन 
त्यांचाही सत्कार करणे अपेक्षित आहे. स्वातंत्र्यासाठी 
योगदान दिलेले स्वातंत्र्यसैनिक तसेच कारावास 
भोगावा लागणा-या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांच्या 
घरी भेट देऊन कृतज्ञता व्यक्‍त करावी. 


सरपंच, वार्ड 
अधिकारी 
अंगणवाडी 
सेविका, आझा 
वर्कर, शिक्षिक, 
विदयार्थी व 
ग्रामस्थ 


ग्रामपंचायत 


दिनांक १० 
ऑगस्ट 
२०२२ 


स्वच्छता 
मोहीम 


शालेय विद्यार्थी, युवक मंडळे, महिला मंडळे तसेच 
ग्रामपंचायत / वार्ड स्तरावरील अधिकारी कर्मचारी 


ग्रामसेवक व 
संरपंच, 


गटविकास 
अधिकारी/ 


आणि शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
सहभागातून स्वच्छता मोहीम राबवावी. गावातील 
महत्त्वाची सार्वजनिक ठिकाणे वारसास्थळे व 
महत्त्वाच्या वास्तू या ठिकाणीची स्वच्छता करून 
सुशोभीकरण करावे. 


स्वच्छता दूत 
ग्रामस्थ 


तहसिलदार 


दिनांक १० 
ऑगस्ट 
२०२२ 


महिला मेळावे 


आजादी का अमृत महोत्सव या पार्श्वभूमीवर गाव / ATS 
यामध्ये महिला मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात यावे. 
यासाठी अंगणवाडी सेविका मदतनीस, आझ्ा वर्कर, 
शाळेतील शिक्षिका यांनी पुढाकार घ्यावा. सदर 
महिला मेळाव्यातून भारतीय स्वातंत्र्या विषयी 
मार्गदर्शन करावे, स्वातंत्र्य मिळवण्यामध्ये महिलांचे 
योगदान कसे होते, याचीही माहिती द्यावी. 


अंगणवाडी 
सेविका / आशा 
वर्कर, शिक्षिका 


ग्रामपंचायत 


दिनांक ११ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


महिला बचत 
गट : 


गावातील वार्डातील महिलांचे बचत गट असतील 
त्यांचे मेळावे ग्रामस्तरावर घेण्यात यावेत. ग्रामसेवक, 


मार्गदर्शन 


तलाठी, पंचायत समितीचे अधिकारी यांनी या 
मेळाव्याला उपस्थिती लावावी. महिला बचत गटांनी 
तयार केलेल्या वस्तूंना कोठे बाजारपेठ उपलब्ध 
होईल? त्यांना बँकांकडून पत पुरवठा कसा होईल? 
याबाबत मार्गदर्शन करावे. 


अंगणवाडी 
सेविका, आझा 
वर्कर 


ग्रामपंचायत 


दिनांक ११ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


गावाचा 
इतिहास 
राष्ट्राचा 
इतिहास 


प्रत्येक गावाला स्वतःचा एक इतिहास असतो, त्या 
इतिहासाची माहिती तरुण पिढीला असणे आवश्‍यक 
आहे. यामध्ये सांस्कृतिक, राजकीय, आर्थिक, 
सामाजिक, नैसर्गिक साधन संपत्ती याबाबतची माहिती 
नोंद करणे अपेक्षित आहे. सदर माहिती नोंद 
करण्याची प्रक्रिया विद्यार्थी स्तरावरुन करण्यात येईल. 
यासाठी विद्यार्थ्यांचे गट तयार करून त्यांना प्रश्नावली 
देण्यात येईल. सदरची प्रश्नावली घेऊन विद्यार्थी 
गावातील ज्येष्ठांकडे जातील आणि यांच्याकडून 
गावच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेतील. शांभर वर्षांपूर्वी 
गाव कसे होते? गावातील नैसर्गिक साधन संपत्ती कशी 
होती ? पाण्याचे स्रोत कसे होते? प्राणी जीवन कसे 
होते? वातावरण कसे होते? दुष्काळ पडला होता का? 
ब्रिटिश कालावधीमध्ये गावची परिस्थिती कशी होती? 
गावातून कोणी स्वातंत्र्यळढ्यात सहभागी झाले होते 
का? गावातील थोर व्यक्‍ती व परिसरात घडलेल्या 


मुख्याध्यापक , 
विदयार्थी व 
जेष्ठ नागरिक 


ग्रामपंचायत 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


स्वातंत्र्य लढ्याच्या AY घटना, गावातील कळाकार 
कलासमुह यांची नांवे, गावची बदलती आर्थिक 
परिस्थिती, गावातील समाजिक सलोखा, गावातील 
वेगवेगळे उत्सव/ महोत्सव/ विधी गावात खेळले 
जाणारे ग्रामीण खेळ, गावच्या मौखिक परंपरा, जत्रा- 
यात्रा/ उत्सव/ महोत्सव, गावातील अर्थकारण 
याबाबतची माहिती  ज्येष्ठांकडून आणि 
जाणकारांकडून प्राप्त करून घेण्यात येईल. या 
माहितीमधील सर्व संमती असलेल्या भागास मान्यता 
देऊन ही पुस्तिका सर्वत्र वाटण्यात येईल. 


८ | दिनांक १२ | मोबाईल हल्ली मोबाईल वापरण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले | आरोग्य ग्रामपंचायत 
ऑगस्ट । दुष्परिणाम: | असून, त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. | अधिकारी व 
२०२२ मार्गदर्शान- । ऑनलाइन फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग, आर्थिक | संगणकतज्ञ 
चर्चा फसवणूक या बाबींची माहिती देण्यासाठी गावातील 
ग्रामस्थांशी संवाद साधावा. मोबाईल मुळे होणारे 
आरोग्यावरील दुष्परिणाम, मुलांच्या अभ्यासावर 
होणारा परिणाम आणि अनावश्यक बाबींमुळे वाया 
जाणारा वेळ याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात 
यावे. 
९ | दिनांक १२ | अर्थ साक्षरता | गावातील ग्रामस्थ व महिला यांच्यासाठी अर्थसाक्षरता | बॅक अधिकारी/ | ग्रामपंचायत 
ऑगस्ट विषयक विषयक शिबिरांचे आयोजन करण्यात यावे. यासाठी | पतसंस्था 
२०२२ शिबीर बँका, पतसंस्था तसेच वाणिज्य यंत्रणे मधील व्यक्‍तीने | अधिकारी 
मार्गदर्शन करावे, बचतीचे महत्त्व ऑनलाईन खरेदी, 
फसवणूका याबाबतही मार्गदर्शन करावे. 
| दिनांक १३ | गोपाळांची गावातील अंगणवाडीत अनौपचारिक शिक्षण घेणाऱ्या | era व्यक्‍ती | ग्रामपंचायत 
ऑगस्ट पंगत बालकांसाठी गोपाळांची पंगत हा उपक्रम हाती 
२०२२ घेण्यात येईल. गावातील दानशूर व्यक्‍ती मार्फत 
शाळेतील / अंगणवाडीतील बालकांना सकस 
अन्नधान्य देण्यात येईल. सात दिवस सलग फळांची 
पंगत हा उपक्रम गावातील अन्नदाते यांच्या माध्यमातून 
राबविण्यात येईल. यासाठी अन्नदात्यांच्या उपस्थितीत 
गोपाळाची पंगत आयोजित करण्यात येईल. 
| १ | दिनांक १३ | सेंद्रिय शेती: | जमिनीचे आरोग्य सुधारणे व जमिन विषमुक्त | सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायत 
ऑगस्ट मार्गदर्शन होण्यासाठी व सेंद्रिय अन्नधान्य टिकवण्यासाठी 
२०२२ कार्यशाळा आयोजित करणे. या कार्यशाळेत 
कीटकनाठके, THR, सेंद्रिय खते, रासायनिक 
खते यांचा जमिनीवर व माणसाच्या आरोग्यावर 
होणारा परिणाम याबाबत जाणीव जागृती करण्यात 
येईल. देशी वाण, जैविक कीड नियंत्रण, अन्नप्रक्रिया, 
भाजीपाला प्रक्रिया याबद्दल मार्गदर्शन करण्यात येईल. 
१२ | दिनांक १३ | शेतकरी गावातील शोतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांच्यासाठी | सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायत 
ऑगस्ट मेळावे : विशेष कार्यक्रम आयोजित करावा. यासाठी ग्रामसेवक 
२०२२ मार्गदर्शन तलाठी व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग 


घ्यावा. तालुका स्तरीय कृषी कार्यालयातील 
अधिकारी यांनी गावे वाटप करून प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीत एक अधिकारी जाईल किंवा कर्मचारी 
जाईल, याची दक्षता घ्यावी रासायनिक खते, 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


कोटकनाठडाके यांच्या अतिरेकी वापरामुळे होणारे 
जमिनीचे नुकसान, बाजार भाव, हवामान अंदाज या 
विषयी शोतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. 


१३ 


दिनांक १४ 


आगस्ट 
२०२२ 


पर्यावरण 
संवर्धन शपथ 


पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज असल्याने 
पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये, वृक्षलागवड करावी 
आणि प्लास्टिक बंदी करावी यासाठी सर्वांनी हापथ 
घेणे अपेक्षित आहे. 

“* आम्ही गावकरी शपथ घेतो की आम्ही 
निसर्गाचे रक्षण करू प्लास्टिक वस्तू वापरणार नाही, 
वृक्ष लागवड करून आणि त्याचे संवर्धन करू तसेच 
वृक्षतोड, शिकार, वनवा यापासून निसर्गाला वाचवू * 
पर्यावरण शपथ गावातील सर्व ग्रामस्थ व विद्यार्थी 
घेतील. 


ग्रामसेवक, वन, 
कृषी विभाग, 
सर्व ग्रामस्थ 


ग्रामपंचायत 


१४ 


दिनांक १४ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


वृक्षारोपण 


ऑगस्ट महिन्यामध्ये पावसाळा मध्यावर आलेला 
असतो, त्यामुळे या कालावधीत वृक्षारोपण कार्यक्रम 
सर्व ग्रामपंचायतीनी हाती घ्यावा. वृक्षारोपणासाठी 
इंडेमिक वनस्पतींचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात 
यावा. सामाजिक वनीकरण विभागाने वनस्पतींची रोपे 
पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारावी. प्रत्येक 
ग्रामपंचायतीने कमीत कमी ७५० वृक्षांची लागवड 
करावी. वृक्ष लागवडी नंतर संवर्धनासाठी ही झाडे 
गावातील युवक मंडळे, विद्यार्थी, महिला बचत गट 
यांना दत्तक देण्यात यावीत. 


ग्रामसेवक, वन, 
कृषी विभाग, 
शिक्षक 
विदयार्थी व 
ग्रामस्थ 


ग्रामपंचायत 


१५ 


दिनांक १५ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


प्रभात फेरी 


गावातील शालेय मुलांच्या व महाविद्यालयीन मुलांच्या 
माध्यमातून प्रभात फेरीचे आयोजन करण्यात यावे. 
सकाळी ७.०० वाजता सदरील प्रभातफेरी सुरू होईल. 
गावातील प्रमुख रस्त्यावरून ही प्रभात फेरी मार्गक्रमण 
करेल, यावेळेस विद्यार्थ्याच्या हातात गावातील 
क्रांतिकारकांची नावे असणारे फलक, अनसंग हीरो 
यांची नावे / फोटो असणारे फलक देण्यात येतील. 


शाळा / 
महाविद्यालय, 
शासकीय / 
निमझासकीय 
कार्यालय 

व ग्रामस्थ 


ग्रामपंचायत 


१६ 


दिनांक १५ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


शालेय स्पर्धा 


गावातील युवती -युवक शाळेय विद्यार्थी महिला 
यांच्यासाठी वेगवेगळ्या स्पर्धाचे आयोजन करण्यात 
यावे. यामध्ये प्रश्नमंजुषा, पारंपारिक खेळ यासारख्या 
स्पर्धांचा विचार करण्यात यावा. 


शिक्षक व 
विदयार्थी, 
सर्व ग्रामस्थ 


ग्रामपंचायत 


१७ 


दिनांक १६ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


किशोरी 
मेळावे 


गावातील अंगणवाडी सेविका /मदतनीस, आश्या वर्कर 
व वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित तज्ञ यांच्या सहभागातून 
किशोरी मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात यावे. आरोग्य 
विषयक माहिती तसेच समुपदेशन यामध्ये अंतर्भूत 
असावे. योग्य व सकस आहार बालविवाहाचे 
दुष्परिणाम यावरही अशा मेळाव्यातून चर्चा करण्यात 
यावी. 


वेद्यकौय 
अधिकारी / 
समुपदेशक 


ग्रामपंचायत 


१८ 


दिनांक १६ 
ऑगस्ट 
२०२२ 


सांस्कृतिक 
कार्यक्रम 
प्रबोधन / 
देशभक्तिपर 
कार्यक्रम / 
स्वराज्य फेरी 


गावातीळ लळोककलाकार, किर्तनकार तसेच 
प्रबोधनकार यांना देशभक्तिपर विचारांचा कार्यक्रम 
सादर करण्यास प्रेरित करावे, यामधून सर्व 


सर्व ग्रामस्थ 
लोककलाकार 
प्रबोधनकार 


ग्रामस्थाना लोककलेविषयी, कलाकाराविषयी माहिती 
होईल. तसेच देशभक्तिपर विचार- प्रबोधनाचा / 
स्फुर्तीदायक गीत गायनाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम 


विदयार्थी व 
शिक्षक 


ग्रामपंचायत 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२२ /प्र.क्र. १६१/सां.का.४ 


आयोजित करण्यात यावा. 
१९ | दिनांक १७ | स्वराज्य स्वराज्य महोत्सव सांगता समारोह करताना प्रभात | सर्व ग्रामस्थ ग्रामपंचायत 
ऑगस्ट, | महोत्सव फेरीचे आयोजन करावे. देशभक्तिपर स्फुर्तीदायक | कलाकार 
२०२२ सांगता गीत गायनाचा सांस्कृतिक कार्यक्रम, शाळेत / | विद्यार्थी व 
समारोह महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम | शिक्षक 
स्वराज्य फेरी, । आयोजित करणे तसेच देशभक्तिपर स्फुर्तीदायक 
देशभक्तिपर = | चित्रपट दाखविणे. 
चित्रपट 
दाखविणे 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


